जळ जीवन Ra कार्यक्रमांतर्गत 
मौ. चित्तलवाडी, (ता. तेल्हारा, जि. अकोला ) 
नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारित 
अंदाजपत्रकास व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी- २०२१/प्र.क्र.४३/पापु-१३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: २८ जून, २०२१. 
वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांक: राग्रापे-२०२०/प्र.क्र.५२/पापु-१३, दिनांक १९ जानेवारी, २०२१ 
२) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परषद, अकोला यांचे मूळ तांत्रिक 
मान्यता Beat, दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० 
३) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ, अकोला यांचे सुधारित तांत्रिक 
मान्यता आदेश, दिनांक १५ एप्रिल, २०२१ 
४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांचे पत्र क्र. जिपव/ग्रापापुवि/तांशा- 
४/५७३/ २०२१, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ 


प्रस्तावना 

मौ. चित्तलवाडी, (ता. तेल्हारा, जि. अकोला ) नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
संदर्भीय क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. संदर्भ क्र.२ अन्वये 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी मूळ अंदाजपत्रकास 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
मंडळ, अकोला यांनी प्रस्तुत योजनेच्या अंदाजपत्रकास सुधारित तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 
त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या सुधारित आराखड्यास व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन 
पत्र क्र.४ अन्वये शासनास सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या जादा दराच्या निविदेस 
मान्यता देवून योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास व आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

जल जीवन fart कार्यकमातंर्गत मौ. चित्तलवाडी, (ता. तेल्हारा, जि. अकोला) येथील नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या रुपये २१२.२३. लाख (ढोबळ) (अक्षरी दोन कोटी बारा लाख तेवीस हजार 
फक्त ) एवढ्या सुधारित किमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास पुढील अटींच्या अधिन राहून 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

अटी 
१) उपरोक्त नमूद सुधारित किंमतीत योजनेची सर्व कामे निविदेत नमूद केलेल्या कालावधीत पूर्ण 
करण्यात यावीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी२०२१/प्र.क्र. ४३/पापु-१३ 


२) या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारित तांत्रिक मान्यता 
देताना नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

३) सदर योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला यांच्याकडून 
योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे, या आडायाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यास संबंधित ग्रामपचायत/ जिल्हा परिषद जबाबदार 
राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व 
संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि 
SAM पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापुर्वी ते सुधारण्यात 
यावेत. 

४) सदर योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण , दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरून) यासाठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्रह नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/ जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 

4) सदर योजना पूर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज संस्थेने (संबंधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 
योजना हस्तांतरीत करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 

६) १०० टक्के नळ जोडणीबाबत आवश्यक ते नियोजन ग्रामपंचायतीकडून करण्यात यावे. 

७) जल जीवन area दृष्टीने आतापर्यंत दिलेल्या नळ जोडणीची नोंद तपासणे व यापुढे 

देण्यात येणाऱ्या नळ जोडणीबाबत आयएमआयएस प्रणालीवर माहिती वेळेत नोंदविणे 
आवर्यक आहे. 

सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानूसार राज्यातील २१ टक्के पाणी पुरवठा योजना या 

देखभाल दुरुस्ती अभावी, वीजदेयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance / nonpayment of 
electricity ७॥9 बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम 
राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवऱ्यतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबंधित 
ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद यांची राहील. 

९) हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१० प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारित केली जाणार नाही याची जबाबदारी 
जिल्हा परिषदेची राहील. 

२. या योजनेच्या सुधारित किमंतीतील वाढीव खर्च रुपये २६.६५ लाख (अक्षरी रुपये सव्वीस 
लाख पासष्ट हजार फक्त ) हा मागणी क्र. वाय-०२, जिल्हा परिषद योजनांतर्गत अनुदाने (०२) (१५) 
नळाद्वारे पाणी पुरवठा योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यासाठी अनुदान (केंद्र पुरस्कृत 
योजना - राज्य हिस्सा ) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) लेखाशीर्ष (२२१५ २०७१) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
ः या योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-३, 
अ.क्र. ६, परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
देण्यात येत आहे. 


& 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जजीमी२०२१/प्र.क्र. ४३/पापु-१३ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२३१६१५३१११२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. (विशी 20 
APParad टाकाल 


erialNumber=a016826b42bfd50da9289ada 
b7343d06945234ea788393fe61e0e12977ee 


Sabane aban in St 
( रा. अ. साबणे) 
कार्यासन अधिकारी >» महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

२. मा. सभापती/ उपसभापती, विधानपरिषद विधानमंडळ, मुंबई, 

३. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद 

६. मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्वी 

७. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 

९. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, 

१०.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

११.जिल्हाधिकारी, अकोला. 

१२.संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

१४.संचालक,पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर. 

१५. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
१६.कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, अकोला. 

१७. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१८.मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. निवडनस्ती पापु-१३, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


